सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
कार्यालयातील सहाय्यक निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) हे 
पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/प्र.क.१२९/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा: सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/अनौ.३९/ 
प्र.क.१२९/२०-अ, दिनांक ९.८.२०२१ 

शुध्दीपत्रक- 

सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयातील सहाय्यक निवासी 
आयुक्त (गुंतवणूक) हे पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ९.८.२०२१ रोजी 
निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये सहाय्यक निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक ) 
या पदाची सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. १५६०००-३९१००--ग्रेड पे रुपये ६६०० 
याऐवजी रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड पे रुपये ६६०० अशी वाचावी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥१0१७॥॥१.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०८१११४४६१८८६०७ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
MILIND NARAYAN = = 
HARDAS savas sonar ounce notioas 


(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
प्रत, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) आयुक्त (गुंतवणूक), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) वित्त विभाग, आपुक/ व्यय-४ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
१०) निवडनस्ती. 


